RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 


Reg.No.MH /MR / South - 322 / 2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक १३ ( २ ) ] 


शनिवार , मे ३, २०१४ / वैशाख १३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


~ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१४ . 

अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२. 

क्रमांक. डब्ल्यूएलपी-०२१४/ प्र.क्र . ६२ / फ- १.– ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जळगाव वन विभागामध्ये समाविष्ट असलेल्या व 
शासनाच्या मालकीचे असलेल्या क्षेत्राचे, परिस्थितिकीय, प्राणीजातीय व वनस्पतीविषयक महत्व असल्याकारणाने, त्यातील वाघ व वन्य प्राण्यांचे 
नैसर्गिक प्रदेशाचे, त्यातील प्राणी जातींचे व वनस्पतींचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, “ संवर्धन क्षेत्र ” म्हणून स्थापन करणे गरजेचे असल्याने हे 
क्षेत्र तसे घोषित करणे , महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ ( १९ ७२ चा ५३ ) याच्या कलम ३६ -क व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि याबाबतीत समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन, स्थानिक समुदायाशी विचार विनिमय करुन, उक्त क्षेत्र हे 
मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करीत असून त्याचे स्थान व हद्दी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आहेत. 

अनुसूची 
जळगाव जिल्ह्याच्या जळगाव वन विभागाच्या वडोदा वन परिक्षेत्राच्या राखीव वनातील , मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्र 

म्हणून घोषित करावयाच्या क्षेत्राचे स्थान व हद्दी. 
वन प्रादेशिक मंडळ , धुळे 
वन विभाग , जळगाव वन विभाग, जळगाव 


बिट 


गाव 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन 

क्रमांक 
( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


चारठाणा 


वायला 


चारठाणा 
वायला व चिंचखेडा 
डोलारखेडा व नांदवेल 


५५० ते ५५५ व ५६८ 
५४५ ते ५४ ९ , ५६ ९ व ५७० भाग 
५१५,५१७ अ , ५१८,५७१,५७२,५७३ 


३ 


दक्षिण डोलारखेडा 


( १ ) 


भाग चार- अ - ६७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , 


मे 


३, २०१४ / वैशाख १३, शके १ ९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ 


کیاکی 


सुकळी 
उत्तर डोलारखेडा 
मोरझिरा 
वडोदा 


सुकळी व दुई 
डोलारखेडा 
मोरझिरा, राजुरे 
जोंधनखेडा , वडोदा 


५३६,५४० ते ५४२ 
५३७ ते ५३९ , ५४३,५४४ 
५५६,५५७,५५८,५६६,५६७ 
५५ ९ ,५६०,५६१,५६२,५६३,५६५ 


७ 


बिट ७ 


गाव १२ 


एकूण ४० 


“ मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव ” क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र १२२७४.०६३ हेक्टर किंवा १२२.७४० चौरस कि.मी. एवढे आहे . 


चतुःसीमा : 

उत्तर. - मध्यप्रदेश वन सीमा आणि कारकी गावाची मालकी जमीन . 


दक्षिण. - पूर्णा नदी व वडोदा , धुळे, उमरे, हिवरे , जोंधनखेडा, राजुरे , बोरखेडे, धामणगाव , चारठाणा, निमखेडा बुद्रुक , महलखेडा , 

टाकळी, चिंचखेडा बुद्रुक, नांदवेल, खामखेडा या गावांची मालकी जमीन. 
पूर्व. - बुलढाणा जिल्हा सीमा 
पश्चिम. -खामखेडा , 

पुरनाड , 

धाबे व पिंप्रीपंचम या गावांची मालकी जमीन . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . यु. एम . फारुकी, 
शासनाचे सह सचिव ( वने ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ३, २०१४ / वैशाख १३, 


शके १ ९ ३६ 


سه 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Dated the 3rd May 2014 . 


NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 


No. WLP - 0214 /CR -62/F - 1- Whereas the Government of Maharashtra it expedient to declare 
the area owned by the Government comprised within Jalgaon Forest Division of Jalgon District, 
for reasons of its ecological, faunal and floral significance , needs to be constituted as a 
“ Conservation Reserve” for the purpose of protecting Tiger and wild animals , landscapes , flora 
and fauna therein and their habitat ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 36 A of the Wild Life 
( Protection ) Act , 1972 (53 of 1972 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra , after having consultations with the local communities , declares the 
said area as a " Muktai Bhavani Conservation Reserve” . the situation and limits of which are 
specified in the Schedule appended herewith . 

SCHEDULE 
Situation and limits of the area to be declated as Muktai Bhavani Conservation Reserve 
in Reserve Forest of Vadoda Forest Range of Jalgaon Forest Division of Jalgaon District. 
Forest Territorial Circle , Dhule 
Forest Division , Jalgaon 
Sr. No Beat 

Village 

Survey No. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1 Charthana Charthana 

550 to 555 & 568 
2 Vayala Vayala & Chinchakhe 

545 to 549, 569 & 570 pt 
3 South Dolarkheda 

Dolarkheda & Nandwel 515 , 517 A ,518 , 571, 572, 573 
4 Sukali Sukali & Dui 

536 , 540 to 542 
5 North Dolarkheda Dolarkheda 

537 to 539 , 543, 544 
6 Morzira Morzira , Rajura 

556,557,558,566,567 
7 Vadoda 

Jondankheda , Vadoda 559,560,561,562,563,565 
Beat7 Villages 12 

Compt.40 
Area of “Muktai BhavaniMata Conservation Reserve ” is 12274.063 Ha.or 122.740 Sq . Km . 
Boundaries : 

North . — Madhyapradesh Forest boundary and Malki lands of Karkee 
South . — Purna River & Malaki Lands of Villages Vadoda , Dhule, Umare , Hivare , 

Jondenkhdeda , Rajure , Borkhede , Dhamangaon , Charthana, Nimkheda Bk , 

Mahalkheda , Takeli, Chinchakede Bk ., Nandvel, Khamkheda . 
East . - Buldana Distt . boundary 
West. — Malki land of villages Khamakheda , Purnad , Dhabe and Pimpri Pancham . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . U. M. FAROOQUI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


